RNI No. MAHBIL / 2009/ 31744 
Reg. No. MCS/177/ 2016 -18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग एक - ल 


वर्ष ३, अंक ३० ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७ ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये २३ . ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र मुंबई 
वाचा. - श्रीमती के . एन . फटांगरे , न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , पुणे यांचा दिनांक २१ जून २०१७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०६८ . - श्रीमती के. एन . फटांगरे, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, पुणे यांना त्यांच्या दिनांक २१ जून २०१७ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते कि , त्यांची दिनांक २७ जून २०१७ ते २९ जून २०१७ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २४ जून २०१७ 
ते दिनांक २६ जून २०१७ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्रीमती के. एन . फटांगरे ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , पुणे या पदावरिल स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

उपरोक्त रजेचा कालावधी संपल्यावर श्रीमती के. एन. फटांगरे , न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


दिनांक ४ जुलै २०१७. 


भाग एक - ल - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७ ऑगस्ट २, २०१७ / श्रावण ५- ११, शके १९३९ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . प्र. ना . चेडे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, अमरावती यांचा दिनांक २० जून २०१७ रोजीचा अर्ज. 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०८३. - श्री . प्र. ना . चेडे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , अमरावती यांना त्यांच्या दिनांक २० जून २०१७ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक २७ जून २०१७ ते दिनांक ३० जून २०१७ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २४ जून २०१७ ते २६ जून २०१७ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . प्र. ना . चेडे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, अमरावती या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . प्र. ना . चेडे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, अमरावती या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक ४ जुलै २०१७. 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . आर. एन. आंबटकर , न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक १२ जून २०१७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०८४. - श्री . आर. एन . आंबटकर , न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक १२ जून २०१७ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १९ जून २०१७ ते २३ जून २०१७ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
१८ जून २०१७ व रजेच्या पुढे दिनांक २४ जून २०१७ ते २६ जून २०१७ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात आली आहे . 

श्री . आर. एन . आंबटकर हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय , नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . आर. एन . आंबटकर, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक ४ जुलै २०१७ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७ ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 

___ औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . एस. एस. जहागिरदार , न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक १४ जून २०१७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०८५. - श्री . एस. एस . जहागिरदार , न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १४ जून २०१७ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १५ जून २०१७ ते १७ जून २०१७ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्धवेतनी रजा, रजेच्या पुढे दिनांक 
१८ जून २०१७ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. एस. एस. जहागिरदार हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . एस . जहागिरदार , न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक ४ जुलै २०१७. 


अ . शा . जगदाळे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . दे. ज . शेगोकार, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद यांचा दिनांक १४ जून २०१७ रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०८६. - श्री. दे. ज. शेगोकार , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद यांना त्यांच्या दिनांक १४ जून २०१७ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १९ जून २०१७ ते २३ जून २०१७ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १८ जून २०१७ 
व रजेच्या पुढे दिनांक २४ जून २०१७ ते २६ जून २०१७ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली 
आहे . 

श्री . दे. ज. शेगोकार हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . दे. ज. शेगोकार , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक ४ जुलै २०१७. 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल -१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७ ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ -११, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. डी . एम . देशमुख , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक १७ जून २०१७ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०८७. – श्री . डी . एम . देशमुख , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १७ जून २०१७ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक १९ जून २०१७ ते २३ जून २०१७ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १८ जून २०१७ 
व रजेच्या पुढे दिनांक २४ जून २०१७ ते २६ जून २०१७ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली 
आहे . 

श्री . डी. एम . देशमुख, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी . एम. देशमुख, हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक ४ जुलै २०१७. 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . जी . जी . हुलसुरे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ यांचा दिनांक १७ जून २०१७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०८८ . - श्री . जी . जी . हुलसुरे , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ यांना त्यांच्या दिनांक १७ जून २०१७ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १९ जून २०१७ ते २३ जून २०१७ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १८ जून २०१७ 
व रजेच्या पुढे दिनांक २४ जून २०१७ ते २६ जून २०१७ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली 


आहे. 


श्री. जी . जी . हुलसुरे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . जी . जी . हुलसुरे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ४ जुलै २०१७. 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७ ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . के. ए. कोठेकर, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , ठाणे यांचा दिनांक २१ जून २०१७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०८९. - श्री . के . ए. कोठेकर , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक २१ जून २०१७ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ जून २०१७ ते २९ जून २०१७ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २४ जून २०१७ 
ते २६ जून २०१७ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . के. ए. कोठेकर हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 


असती . 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. के. ए. कोठेकर हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


कि न्य 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक ४ जुलै २०१७. 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . आर. जी . मलशेट्टी, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, महाड यांचा दिनांक १६ जून २०१७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०९०. - श्री . आर. जी . मलशेट्टी , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , महाड यांना त्यांच्या दिनांक १६ जून २०१७ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १९ जून २०१७ ते २३ जून २०१७ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १८ 
जून २०१७ व रजेच्या पुढे दिनांक २४ जून २०१७ ते २६ जून २०१७ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
आली आहे . 

श्री . आर. जी . मलशेट्टी हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , महाड या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . आर . जी . मलशेट्टी हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, महाड या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक ४ जुलै २०१७ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७ ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . के . बी . चौगुले , न्यायाधीश , ११ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक १५ जून २०१७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०९१. - श्री . के . बी . चौगुले , न्यायाधीश, ११ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १५ जून २०१७ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक १९ जून २०१७ ते २३ जून २०१७ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक १८ 
जून २०१७ व रजेच्या पुढे दिनांक २४ जून २०१७ ते २६ जून २०१७ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
आली आहे . 

श्री . के. बी. चौगुले हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ११ वे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . के. बी. चौगुले हे न्यायाधीश, ११ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ४ जुलै २०१७. 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . के. बी . वाघ , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, लातूर यांचा दिनांक १२ जून २०१७ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०९२. - श्री . के . बी . वाघ, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , लातूर यांना त्यांच्या दिनांक १२ जून २०१७ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १९ जून २०१७ ते २३ जून २०१७ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक १८ जून २०१७ 
व रजेच्या पुढे दिनांक २४ जून २०१७ ते २६ जून २०१७ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली 


आहे. 


श्री . के. बी . वाघ हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , लातूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . के . बी . वाघ हे न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , लातूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक ४ जुलै २०१७. 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७ ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ ,दिनांक २४ जुलै २०१७ 

अधिसूचना 
कामगार राज्य विमा अधिनियम , १९४८ . 

क्रमांक ईएसआय. २०१६/ प्र. क्र . २२ / काम - ३. - कामगार राज्य विमा अधिनियम , १९४८ ( १९४८ चा ३४ ) च्या कलम ८७ व 
कलम ९१- अ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ या आस्थापनेस 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ ते २२ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत एक वर्षाच्या कालावधीसाठी उक्त अधिनियमाच्या अंमलबजावणीतून सूट देत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मं . र. कर्णिक , 

उप सचिव .. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७ ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५- ११ , शके १९३९ 


In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , Industries , Energy and Labour Department , 
No. ESI . 2016 /CR - 22 /Lab - 3 , dated the 24th July 2017 is published in the Maharashtra Government 
Gazette , Part I- L , under the authority of the Governor . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . R . KARNIK 
Deputy Secretary to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Kama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya, 

Mumbai 400 032 , dated the 24th July 2017 


NOTIFICATION 


EMPLOYEES STATE INSURANCE ACT, 1948. 

No. ESI. 2016 /CR - 22 /Lab - 3 . - In exercise of the powers conferred under section 87 read with 
section 87 and 91- A of the Employees State Insurance Act , 1948 ( 34 of 1948) , and at all other 
powers enabling in that behalf the Government of Maharashtra hereby exempts Maharashtra 
State Warehousing Corporation . Pune, from implementation of the provisions of the said Act 
for the period of One year from the date of 23rd February 2016 to 22nd February 2017 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . R . KARNIK , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


